शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार 
व इतर पुरस्काराच्या रक्कमेत वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : क्रीस्पर्धा २०२३ /प्र.क्र. १४६/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ४ जानेवारी, २०२४. 


वाचा 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शिछपु २०२२/प्र.क्र.१४९ क्रीयुसे-२, 
दि. १४/१२/२०२२, 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांचे पत्र क्र. शिछपु/पुरवाढ/ २०२३-२४/का-१४, 
२८५३/दि. ०४/०९/२०२३. 
प्रस्तावना 


महाराष्ट्र राज्यातील नामवंत सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटूंना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्याची 
योजना सन १९६९-७० पासून आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे नाव उज्ज्वल करणारे खेळाडू 
घडविण्याऱ्या क्रीडा मार्गदर्शकांना उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार देण्याची योजना सन १९८८-८९ 
पासून शासनाने अंमलात आणली आहे. तसेच ज्येष्ठ क्रीडापटू, क्रीडा मार्गदर्शक, संघटक-कार्यकर्ते व 
क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित अशा ज्या व्यक्तीनी क्रीडा क्षेत्रासाठी आपले सर्वस्व पणाला लावून आपले जीवन 
क्रीडा विकासासाठी व्यतित केले आहे, अशा जेष्ठ क्रीडा महर्षीचा गौरव करण्यासाठी सन २००१-०२ पासून 
महाराष्ट्र शासनाने शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार व इतर पुरस्कार देण्याची योजना 
अंमलात आणली आहे. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारांकरीता शासन निर्णय दि.१४.१२.२०२२ अन्वये 
सुधारीत नियमावली तयार करण्यात आली असून त्यामधील परिशिष्ट-अ नुसार पुरस्काराचे स्वरूप निश्चित 
करण्यात आळे आहे. त्यानुसार शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त व्यक्‍तींना 
रू.३,००,०००/- (अक्षरी रूपये तीन लक्ष फक्त) व इतर पुरस्कार प्राप्त व्यक्‍तींना रू.१,००,०००/- (अक्षरी 
रूपये एक लक्ष फक्त) इतकी पारितोषिकाची रक्‍कम अदा करण्यात येत होती. सदर पुरस्काराच्या रक्कमेत 
वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार व इतर पुरस्काराच्या रक्कमेत खालील 
तक्त्यात नमूद केल्यानुसार वाढ करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पुरस्काराचे नाव प्रचलित शा.नि. | सुधारित दराने प्रस्तावित 
दि.१४/१२/२०२२ नुसार | मानधनाची रक्‍कम 
मानधन 
a. 2. 3 8 
Zz शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव 3 लक्ष ५लक्ष 
पुरस्कार 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा २०२३ /प्र.क्र. १४६/क्रीयुसे -२ 


उत्कृष्ट HIST मार्गदर्शक पुरस्कार 
३ शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार 
(खेळाडू) १ लक्ष ३ लक्ष 
४ शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा 
पुरस्कार 

ष्‌ शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार 
(दिव्यांग खेळाडू) 


२. सदर पुरस्काराच्या रकमेतील वाढ ही सन २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्षाकरिता 
जाहीर केलेल्या पुरस्कार प्राप्त खेळाडू/व्यक्‍तींना देखील लागू राहील. 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.११८७/२०२३/व्यय-५, दिनांक 
२८/१२/२०२३ नुसार त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०४१८४३०१५६२१ असा आहे. हा ales डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DNYANESHWAR ASARAJI 
AVHAD 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 
५. मा. सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन , मुंबई 
६.मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
८. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
१०. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
११ .आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
१३. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
१४ .अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई(क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 
१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१६ .वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे(क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 
१७ .लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१८ .सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१९ .वित्त विभाग व्यय ५-/अर्थ -८ , नियोजन विभाग (का. १४७१) मंत्रालय मुंबई, 
२० .कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


LL 


पृष्ठ २ पैकी 2 


